वाचा - 


अल्पसंख्याक लोकसमूहकरिता wea व 
परिसर विकास आराखडयास निधीची तरतूद 
करणे व निधी वितरीत करणे याकरीता नवीन 
लेखाशिर्ष उघण्यास मान्यता देणेबाबत............ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२२/प्र.क्र.५६/का.४ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०४.०९.२०२३ 


नियोजन विभाग शासन शुध्दीपत्रक निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/ का.१४४४, 
दि.०२.०२.२०२२ 


प्रस्तावना - 


नियोजन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक लोकसमूहकरिता 


धर्मक्षेत्र व परिसर विकास आराखडे अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्याबाबत निदेशित केले 


आहे. सदर आराखडयांकरीता निधीची तरतूद करण्यासाठी व निधी वितरीत करण्यासाठी स्वतंत्र 


लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक लोकसमूहकरिता धर्मक्षेत्र व परिसर विकास 


आराखडे राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक । झेडई-१ ZE-01 

मुख्य लेखाशिर्ष । 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण । 2235, Social Security and welfare 

उप मुख्य | ०२, समाज कल्याण 02, Social Welfare 

लेखाशिर्ष 

गौण शीर्ष २००, इतर कार्यक्रम 200, Other Programme 

गट शीर्ष (००) (00) 

उप गट शीर्ष (00) (20) अल्पसंख्याक | (00) (20) Dharmakshetra and 
लोकसमुहाकरीता wea ag परिसर | Premises Development plan for 
विकास आराखडे योजना (कार्यक्रम) Minorities (Scheme) (2235 D 
(2234 ST ३९१) at) 

उद्दीष्ट ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31- Grants in aid (Non Salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२२/प्र.क्र.५४६/का.४ 


२. Blame निर्णय, नियोजन विभाग अनौ.संदर्भ क्रमांक ३५१/१४७१, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


व वित्त विभाग अनो.संदर्भ क्रमांक अनौसं १२८/२०२२/व्यय-१ दिनांक ३० मार्च, २०२२ तसेच 


महालेखापाल यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक सं. ख.वि/चा-१/अल्पसंख्याक विकास विभाग/ 


यूओआर-२८/ २०२२-२३/१५७, दिनांक १६.०६.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


३. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१७३४०५००१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MOHINUDDIN ४ TASHILDAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

M O H | N U D D | N 2.5.4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a0 
3efe22c688ba9240e47d3c7 12ae3ea9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B TA S H | | D A R serialNumber=7E694259001AF4DCAD48B69EB7 
E39AFC9472E61C49FC40EB7D603AE236006903, 


cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 


(मो.बा. तागिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

८. खाजगी सचिव, मा.मंत्री ( अल्पसंख्याक विकास) यांचे, मंत्रालय मुंबई 

९. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा.संसद सदस्य/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, (सवी, 

११. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२२/प्र.क्र.५६/का.४ 


१३. विभागीय sigan) 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 

१६. जिल्हाधिकारी (सवी 

१७. सह सचिव (१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. उप सचिव(व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३. अवर सचिव (सर्व), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

२५. स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. स्वीय सहाय्यक, उप सचिव (अर्थ), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७. सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२९. कक्ष अधिकारी (सर्व), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३०. निवड नस्ती/ संग्रहार्थ/का-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


